महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळाची 
भूमिका, विषययोजना व इतर तरतुदी - 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ममुवि-२०१६ / प्र.क्र.८ / एसडी-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, ममुवि - २०१६ / प्र.क्र. ०८ / एसडी-२, 
दि.२१/१२/२०१८ 
शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन २१ डिसेंबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळाची 
भूमिका, विषययोजना व अन्य बाबी यासंदर्भातील सुधारित तरतुदी विहीत करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर,२०१८ मधील परिच्छेद क्र.२.८ (परीक्षा पध्दती व 
मूल्यमापन) मधील (क) माध्यमिक स्तर यामधील मुद्दा क्र.६ नुसार पुढीलप्रमाणे तरतूद कली आहे. 
- “कला विषय गटातील विषयांना लेखी परीक्षा ५० गुणांची व प्रात्यक्षिक परीक्षा ६० गुणांची 
राहील”. 
मुद्दा क्र. येथील सदर तरतूद याव्दारे वगळण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्याठिकाणी 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
“कला विषय गटातील विषयांना लेखी परीक्षा ५० गुणांची व प्रात्यक्षिक परीक्षा ५० गुणांची 


राहील” 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९०३१५१५५८०४८६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नवाने. 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
S U V a [| Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


* 2.5.4.20=065279b98828b 1456ad0d62a97fa45eee948af8abe 
| h a rt h h a fa t 5a27104d4e132c5bd1d93a, cn=Suvarna Siddharth Kharat 


Date: 2019.03.15 15:59:37 +05'30' 


( डॉ.सुवर्णा सि.खरात ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१) मा. अप्पर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ममुवि-२०१६ / प्र.क्र.८ / एसडी-२ 


३) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ, पुणे. 

७) सचिव,महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळ,पुणे 

८) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ (सवी. 
९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१० सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

११) सर्व शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पूर्व ,पश्चिम, उत्तर) 

१२) निवड नस्ती (एसडी - 2) 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


